राज्यातील उसतोड कामगारांना ओळखपत्र देणे, 
तसेच स्थानिक पातळीवर निर्माण होणा-या 
समस्येचे तातडीने निराकरण करणे यासंदर्भात 
जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय 
समितीची स्थापना करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: बैठक-२०२०/प्र. क्र.९४/महामंडळे 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, विस्तार भवन, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक:- ०४ ऑगस्ट, २०२१ 


वाचा :-१) उद्योग, उर्जा, व कामगार विभाग, शासन निर्णय क्र. असंका१११९/प्र.क्र.११०/काम.७अ 
दि.१३ सप्टेंबर, २०१९ 

२) उद्योग, उर्जा, व कामगार विभाग, शासन निर्णय क्र. असंका-११२०/प्र.क्र.२०/काम-७अ 
दि.२४ फेब्रुवारी, २०२० 


प्रस्तावना:- 

मा. मंत्री (सा. न्या. व वि. स. वि.) यांच्या अध्यक्षतेखाली दि.२९.०९.२०२० रोजी गोपीनाथ 
मुंडे उसतोड कामगार महामंडळाची आढावा बैठक संपन्न झाली. सदर बैठकीत राज्यातील सर्व 
उसतोड कामगार यांची नोंदणी करून त्यांना ओळखपत्र देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. 
जेणेकरून राबविण्यात येणा-या योजनांचा लाभ त्यांना देता येईल, ऊसतोड कामगार ज्या ठिकाणी 
वास्तव्याला आहेत व जे सतत मागील तीन वर्ष ऊसतोड कामगार म्हणून काम करत असतील त्यांना 
ग्रामसेवकाने (संबंधित गावातील, Tass, तांड्यामधील व पाड्यांमधील व इतर) ओळखपत्र देणे 
अपेक्षित आहे. सदर काम वेळेत पूर्ण व्हावे, Youd यावी तसेच स्थानिक पातळीवर काही समस्या 
उद्भवल्यास त्याचे तातडीने निराकरण करता यावे यासाठी समिती गठित करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 
राज्यातील सर्व उसतोड कामगार यांची नोंदणी करून त्यांना ओळखपत्र देणे आवश्‍यक 
आहे. याकरीता पुढीलप्रमाणे जिल्हास्तरावर समिती गठीत करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


जिल्हास्तरीय समिती:- 

अ. क्र. नाव पद 
|. बत: | १ जिल्हाधिकारी अध्यक्ष 
०२ | मुख्य कार्यकारी अधिकारी सदस्य 
०३ जिल्हा area चिकित्सक सदस्य 
०४ जिल्हा आरोग्य अधिकारी सदस्य 
०५ सहायक कामगार आयुक्‍त सदस्य 


शासन निर्णय क्रमांकः बैठक-२०२०/प्र. क्र.९४/महामंडळे 


०६ | उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्रामपंचायत विभाग) सदस्य 
०७ । जिल्हा महिळा व बालविकास अधिकारी सदस्य 
०८  । जिल्हा उपनिबंधक, सहकार विभाग सदस्य 
०९ प्रादेशिक सहसंचालक (साखर) किंवा त्यांचा प्रतिनिधी सदस्य 
| qo | सहाय्यक आयुक्‍त, समाजकल्याण सदस्य-सचिव 


2. 


सदर समितीने विशेष लक्ष घालून त्यांच्या जिल्हानिहाय मागील ३ वर्ष ऊसतोड कामगार 


म्हणून काम करत असलेल्या सर्व कामगारांची उसतोड कामगार म्हणून नोंदणी करावी व त्यांना 
ग्रामसेवकामार्फत ओळखपत्र देण्याची कार्यवाही पूर्ण करावी. 


2. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक क्रमांक २०२१०८०४१७४९५५९७२२ असा आहे. हा 


शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यापाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


प्रति, 


DINESH RAMCHANDRA ४ 
DINGLE 


(दि. रा. डिंगळे) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


. मा. राज्यपाल यांचे सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
. मा. सभापती, महाराष्ट्र विधान परिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
. मा. अध्यक्ष, विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 


४. मा. उपसभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 


र्‌, 


. मा. उपाध्यक्ष, विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
. मा. उपमुखमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय,मुंबई 


. मा. मंत्री, सामाजिक न्याय यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय ,मुंबई 
मा. विरोधी पक्ष नेता, विधानसभा/विधानपरिषद, विधान भवन, मुंबई. 


१०.मा. राज्यमंत्री, सामाजिक न्याय यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय ,मुंबई 

११. मा. सर्व मंत्री/राज्य मंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्राळय,मुंबई 

१२.मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय , मुंबई. 

१३.अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, सर्व मंत्रालयीन विभाग, मंत्रालय ,मुंबई 

१४. मा. प्रधानसचिव, विधानसभा/विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
१५.मा.महाळेखापाल(लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र १व २, मुंबई व नागपुर 

१६. सर्व विभागीय आयुक्‍त,(महसुल) 

१७. आयुक्‍त, समाजकल्याण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

१८. आयुक्‍त, कामगार, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


SR निर्णय क्रमांकः बैठक-२०२०/प्र. क्र.९४/महामंडळे 


१९. आयुक्‍त, साखर, पुणे. 

२०. सर्व जिल्हाधिकारी 

२१. सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी/उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (जिल्हा परिषद) 
२२. सर्व जिल्हा area चिकित्सक 

२३. सर्व जिल्हा आरोग्य अधिकारी 

२४. सर्व सहायक कामगार आयुक्‍त 

२५. सर्व सहायक आयुक्‍त,समाजकल्याण 

२६. सर्व जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी 
२७. जिल्हा उपनिबंधक 

२८. सर्व मंत्रालयीन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

२९. निवड नस्ती- महामंडळे. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


